राजगुरुनगर, जि. पुणे येथील हुतात्मा शिवराम 
हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकास आराखडा 
समितीमध्ये समावेश करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : समिती-२०२३/प्र.क्र.५९/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : - २० एप्रिल, २०२३ 


वाचा:- शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक : समिती-२०२३/ प्र.क्र.५९/ 
सां.का.३, दिनांक १४ मार्च, २०२३ 


शासन निर्णय :- 

हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु स्मारक परिसर विकास आराखड्याच्या संदर्भात अहवाल 
सादर करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपर्निदिष्ट शासन निर्णयान्वये 
समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश करण्यात येत 
आहे. 


अ) श्री.चंद्रकांत (दादा) पाटील, मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, garam, संसदीय कार्य 
तथा पालकमंत्री, जि.पुणे 
आ श्री.अतुल देशमुख 


तसेच संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अ.क्र.१६ येथील “डॉ. राम आपटे” यांचे नाव “अँड.राम 
आपटे” असे वाचण्यात यावे. 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०४२०११३७३८८६२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUMANT 
DINKAR PASHTE ®: 


(सु. दि. पाष्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्य तथा पालकमंत्री, जि.पुणे 
२. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. श्री.श्रीरंग बारणे, मा.लोकसभा सदस्य 

४. श्री.अमोल कोल्हे, मा.लोकसभा सदस्य 

. श्री.शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी लोकसभा सदस्य 


Cc 
ae 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२३/प्र.क्र.५९/सां.का.३ 


६. श्री. भिमराव तापकीर, मा. विधानसभा सदस्य. 
७. श्री. अतुल भातखळकर, मा. विधानसभा सदस्य. 
ह 

९ 


. श्री. दिलिप मोहिते-पाटील, मा. विधानसभा सदस्य. 

. श्रीमती माधुरी मिसाळ, मा. विधानसभा सदस्य. 
१०.श्री. सुनिल कांबळे, मा. विधानसभा सदस्य. 
११.श्री.विजय शिवतारे, मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र 
१२.श्री.शरद सोनवणे, माजी आमदार 
१३.श्री.नितीन गुलाबराव गोरे,माजी सदस्य, महराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ 
98. ART कोंडे 
१५.श्री.उल्हास तुपे 
१६.श्री. राजेश पांडे, अशासकीय सदस्य 
१७.श्री. धीरज घाटे, अशासकीय सदस्य 
१८. श्री.अतुल देशमुख 
१९.अँड.राम आपटे 
२०.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४.सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५.विभागीय आयुक्त, पुणे. 
२६.जिल्हाधिकारी, पुणे. 
२७.उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 
२९.संचाळक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३०.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३१.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 
३२.महाळेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३३.महाळेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३४.महाळेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३५.महालेखापाल -२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
३७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३५. निवड नस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


